मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, नवी मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२४/प्र.क्र.८०/प्रशासन-९ 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
दिनांक :-३० सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२४/प्र.क्र.२६/प्रशासन-१ 
दि. २८ मार्च, २०२४ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ०६ सप्टेंबर, २०२४ 
३) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे दि. २५ सप्टेंबर, २०२४ रोजीचे पत्र. 
४) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई यांचे 
दि. ०९ ऑगस्ट, २०२४ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 


कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२४ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यात आली 
होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील १७ पदे ब अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, नवी मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील 
०८ पदे अशी एकूण २५ पदे सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त 
नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०२४ पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


३. या बाबीबरील खर्च मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ब अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई या कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे ८० - 
सर्वसाधारण, ००१ - संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग / उपविभागांतर्गत पदांसाठी 
२०५९ - सार्वजनिक बांधकामे, ८० - सर्वसाधारण - ००१ - संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन 


(योजनेतर)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त बिभाग, शासन निर्णय, क्रमांक पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क., दि. ०६ सप्टेंबर, २०२४ 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकोय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९३०१५५१०३०६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUDEEP SAHADEO REWALE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=41570e676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80c6afc2b7 
33ca211905e1d434, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


REWALE Sinn a यत S00 OER 
( सुदीप सहदेव रेवाळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
२) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 


प्रत :- १) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) लेखा व अधिदान कार्यालय, मुंबई. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर. 
५) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-११) / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि.३१/०८/२०२४ bore CIRORE | & aefoc/RoRW oo 
अ. पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ ग 
कार्यालयाचे नाबा | देण्यात आलेल्या | SE देण्यात देण्यात आलेल्या Les /२०२५ 
क setae आलेल्या aa ची, पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची आयग पी अस्थायी पदांमध्ये डक कता 
न अस्थायी पदांमध्ये द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली घट न 
झालेली वाढ. संख्या 
१ २ 8 ड़ ष्‌ ६ 
१ । मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, १७ शा शो 29 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२ | अधोक्षक अभियंता ०८ शि ण ज्र 
(यांत्रिकी), सा.बां. 
विभाग, नवी मुंबई 
एकूण २५ ae a २५ 


